"महाराष्ट्र पाटबंधारे वित्तीय कंपनी लि 
या विशेष हेतू वाहन कंपनीच्या संचालक 
मंडळाची पुर्नरचना करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक - विकंलि २०२१/प्र.क्र.२५/२०२१/जसंनि 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक :- १९/०४/२०२१. 


वाचावे :- 
शासन निर्णय क्र.संकीर्ण-२०१८/प्र.क्र.१३/का.१४३३ नियोजन विभाग, दि. ०८/०७/२०१९. 


प्रस्तावना - 
१.१) महाराष्ट्रातील पाटबंधारे प्रकल्पांची कामे विविध पाटबंधारे विकास महामंडळामार्फत 


कर्जरोखे उभारुन करण्यात येत होती. सर्व महामंडळासाठी एकत्रित कर्जरोखे उभारण्यासाठी 
नियोजन विभागाने त्यांचे दि. २७ सप्टेंबर २००२ च्या शासन निर्णयान्वये " महाराष्ट्र पाटबंधारे वित्तीय 
कंपनी मर्यादित" या " विशेष हेतू वाहन " या कंपनीची स्थापना ऑक्टोबर २००२ मध्ये करण्यात आली. 
सदर "महाराष्ट्र पाटबंधारे वित्तीय कंपनी लि. स्थापन करण्याचे व त्यानुषंगाने या वित्तीय कंपनीचे 
कामकाज सिकॉम लि. यांना देण्यात आले. त्यामुळे महाराष्ट्र पाटबंधारे वित्तीय कंपनी" साठी स्वतंत्र 
कार्यालय/आस्थापना कार्यरत नाही. या कामासाठी नियोजन विभाग हे प्रशासकीय विभाग होता. 
9.2) नियोजन विभागाच्या शासन निर्णय दि. ०८/०७/२०१९ अन्वये "महाराष्ट्र पाटबंधारे वित्तीय 
कंपनी लिमिटेड"मार्फत कर्जरोखे उभारण्यात आलेल्या कर्जाचा लाभ जलसंपदा विभागाचे अधिनस्त 
पाच पाटबंधारे विकास महामंडळाना होत असल्याने प्रशासकीय विभाग म्हणून नियोजन 
विभागाऐवजी पाटबंधारे विभाग करणे व कंपनीचे कामकाज जलसंपदा विभागाकडे वर्ग करण्यात 
आले असून महाराष्ट्र पाटबंधारे वित्तीय कंपनी लिमिटेड या कंपनीशी संबंधीत सर्व " प्रशासकीय व वित्तीय 
(Administrative & Financial )” स्वरुपाचे कामकाज तसेच "कंपनी अधिनियम २०१३” व केंद्र व राज्य 
शासनाचे अधिनियम/ नियम या खाली सर्व "सांविधिक व विधीबध्द (Statutory & legal)” जबाबदारी 
जलसंपदा विभागाने हाताळावी, असे नमूद केले आहे. त्यानुसार "महाराष्ट्र पाटबंधारे वित्तीय कंपनी लि.” 
या विशेष हेतू वाहन कंपनीच्या संचालक मंडळाची पुर्नरचना करणेबाबतचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधिन 
होता. 


शासन निर्णय:- 

१. नियोजन विभागाच्या शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-२०१८/प्र. क्र. १३/का-१४३३, दि. ०८ Fo, 
२०१९ अन्वये महाराष्ट्र पाटबंधारे वित्तीय कंपनी लिमिटेड चे कामकाज नियोजन विभागाकडून जलसंपदा 
विभागाकडे वर्ग करण्यात आले असून महाराष्ट्र पाटबंधारे वित्तीय कंपनी लिमिटेड या कंपनीशी संबंधीत 


शासन निर्णय क्रमांकः विकंलि २०२१/प्र.क्र.२५/२०२१/जसंनि 


सर्व "प्रशासकीय व वित्तीय (Administrative & Financial)” स्वरुपाचे कामकाज तसेच "कंपनी अधिनियम 
२०१३” व केंद्र व राज्य शासनाचे अधिनियम/ नियम या खाली सर्व "सांविधिक व विधीबध्द (Statutory & 
legal)” जबाबदारी जलसंपदा विभागाकडून हाताळण्यात येत आहे. त्यानुसार " महाराष्ट्र पाटबंधारे 
वित्तीय कंपनी लि.” या विशेष हेतू वाहन कंपनीच्या संचालक मंडळाची पुर्नरचना करण्याचा निर्णय घेण्यात 
येत आहे. 


अ.क्र. । महाराष्ट्र पाटबंधारे वित्तीय कंपनी लिमिटेड - | पदभार 
संचालक मंडळातील सदस्य 

१. , अप्पर मुख्य सचिव, जलसंपदा विभाग चेअरमन 
2. अप्पर मुख्य सचिव, वित्त विभाग संचालक 
३. सचिव, लाक्षेवि, जलसंपदा विभाग संचालक 
8. सचिव, प्रकल्प समन्वय, जलसंपदा विभाग संचालक 
प. मुख्य अभियंता (जसं) व सह सचिव संचालक 
६. उपसचिव, जलसंपत्ती संचाळक 


2. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२१०४१९१२४६१०४६२७ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Sanjay Madhukar Belsare 
D ment Of Mahare 


Sanjay Madhukar ae णाल 


iCode= arashtra, 
7b959da59cf8368ea43eaa053e9d998e5a75fcbcO96db 


Belsare semaine 
(डॉ. संजय बेलसरे) 
शासनाचे मुख्य अभियंता (जसं) व सह सचिव 
प्रत, 
१) मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई-३२. 
२) मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


) 
) 
3) मा मंत्री (वित्त व नियोजन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
) 
) 


४) मा मंत्री (जलसंपदा) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

५) मा विरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र विधानसभा/विधानपरिषद यांचे खाजगी सचिव, महाराष्ट्र 
विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई-३२. 

६) मा. राज्यमंत्री (वित्त व नियोजन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

७) मा. राज्यमंत्री (जलसंपदा) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः विकंलि २०२१/प्र.क्र.२५/२०२१/जसंनि 


८) सर्व सन्माननीय विधानसभा/विधानपरिषद सदस्य. 

९) अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

१०) अ. मु. स., जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

११) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य-१/२, मुंबई/नागपूर. 

१२) महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र राज्य-१/२, मुंबई/नागपूर. 

१३) अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 
) 
) 


१४) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
१५) व्यवस्थापकीय संचालक मे. सिकॉम लि. सॉलिटेअर कार्पोरेट पार्क, बिल्डींग-४, अंधेरी 
घाटकोपर लिंक रोड, चकाला, अंधेरी (पूर्व, मुंबई-४०००९३. 
१६) प्रबंधक, महाराष्ट्र पाटबंधारे वित्तीय कंपनी लिमिटेड, व्दारा मे. सिकॉक लि. सॉलिटेअर 
कार्पोरेट बिल्डींग-४, अंधेरी-घाटकोपर लिंक रोड, चकाला, अंधेरी (पूर्व, मुंबई-४०००९३. 
१७) कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळ, पुणे. 
१८) कार्यकारी संचालक, तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ, जळगांव. 
१९) कार्यकारी संचालक, विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ, नागपूर. 
२०) कार्यकारी संचालक, कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळ, ठाणे. 
) 
) 
) 


29) कार्यकारी संचालक, गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ, औरंगाबाद. 

२२) सह सचिव (अर्थसंकल्प), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

२३) अपर संचालक (इ.आ.स.) अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, नवीन प्रशासकीय भवन 
४ था मजला, मुंबई 

२४) सह सचिव, वित्त विभाग (व्यय -१२), मंत्रालय, मुंबई 

२५) उपसचिव, KT व हमी संनियत्रण कक्ष, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

२६) उपसचिव, (का. १४२१), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

) 

) 


२७ जलसंपदा विभाग, अर्थ-१ कार्यासन. 
२८) जसंनि संग्रहार्थ. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


